राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय 
कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द (कुस्तीगीर) 
खेळाडूंना मानधन देण्यासाठी निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०२०/प्र.क्र.९५/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १४ जानेवारी, २०२१. 


वाचा- 

१. शासन निर्णय समाजकल्याण सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग क्रमांक -सेनिवे-१०९१/ 
प्र.क्र.८२/क्रीयुसे -१,दिनांक १० जून, १९९३. 

२. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्रमांक क्रीडायो २०१२/प्र.क्र.६४/१२/क्रीयुसे-२, 
दि. २१ डिसेंबर, २०१२. 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्रमांक निविप्र ४०१९/प्र.क्र. ४३/क्रीयुसे-२, 
दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१९ 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक निविप्र ४०२०/प्र.क्र. ४९/क्रीयुसे-२, 
दि. २९ जुले, २०२० 

५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र. वयोखेमानधन/निधी/प्रस्ताव/२०२०-२१/का-६/ 
५५४३, दि. २४ सप्टेंबर, २०२० 

६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक निविप्र ४०२०/प्र.क्र.४९/क्रीयुसे-२, 
दि. १० नोव्हेंबर, २०२० 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र. ववृखेमा/(हि.अधि.)/पुमा/ प्रस्ताव/२०२०- २१/ 
का-६/६०१५, दि. ०५ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना - 
राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द (कुस्तीगीर) 


खेळाडूंना मानधन देण्याची योजना संदर्भ क्र. (१ येथील दि.१० जून, १९९३ च्या शासन निर्णयान्वये 


कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द 


खेळाडूंना तसेच किताब प्राप्त कुस्तीगीरांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाचे दर संदर्भ क्र. (२) येथील दि. २१ 


डिसेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित केळे आहेत. 


२. सन २०१९-२० या वर्षात एकूण पात्र १२० लाभार्थी वयोवृध्द खेळाडूंना ऑक्टोबर, २०१९ ते मार्च, 


२०२० या कालावधीचे मानधन अदा करण्यासाठी, अर्थसंकल्पीत निधीच्या ४५% म्हणजे रु.२५,५८,२५०/- 


लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र (४) च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२०/प्र.क्र.९५/क्रीयुसे -२ 


सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील ५ लाभार्थी खेळाडूंचे १ महिन्याचे ( मार्च, २०२०) थकीत 


मानधन अदा करण्यासाठी तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील १२० लाभार्थी वयोवृध्द खेळाडूंना 


मानधन अदा करण्यासाठी, अर्थसंकल्पीत निधीच्या ३०% म्हणजे रु.१७,०५,५००/- लक्ष इतका निधी संदर्भ 


क्र (६) च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. 


३. सदर योजनेसाठी, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रु.५६.८५ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 


करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी वितरीत केलेली तरतूद वगळून उर्वरित रक्‍कम 


रु. १४,२१,२५०/- व यासाठी माहे डिसेंबर, २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेली पुरवणी 


मागणीची रक्‍कम रु.२४,२६,५००/- याप्रमाणे एकूण रु.३८,४७,७५०/- इतका निधी मंजूर करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील एकूण पात्र १२० लाभार्थी खेळाडूंना मानधन अदा करण्यासाठी, 


या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी शिल्लक असलेली रक्‍कम रु.१४,२१,२५०/- लक्ष व पुरवणी 


मागणीव्दारे मंजूर झालेली रक्‍कम रु.२४,२६,५००/- लक्ष याप्रमाणे एकूण रु.३८,४७,७५०/- लक्ष इतकी निधी 


मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या करिता रु. ३८,४७,७५०/- लक्ष 


(रुपये अठ्ठतीस लक्ष सत्तेचाळी हजार सातशे पन्नास फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यास व सदर रक्‍कम 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०४ क्रीडा व खेळ (०८)(०२) 


राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या नामवंत खेळाडूना मानधन (२२०४ १६५८), 


३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मधील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात 


यावा. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


| उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 


प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेवू 
गणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२०/प्र.क्र.९५/क्रीयुसे -२ 
॥ राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेठा/ 


नियम/झासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 


विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर योजनेअंतर्गत वयोवृध्द खेळाडूंना मानधन मंजूर करतांना संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील 


अटी व शर्ती लागू राहतील. 


५. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी 


संबंधीत उपसंचाळक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व 


संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 


आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौ संक्र. २९/२०२१/व्यय-५, 


दि. ११ जानेवारी, २०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११८१२४२३०७६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati M ad h U kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


N a n al Sports Department 


Date: 2021.01.18 12:55:47 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
८. महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२०/प्र.क्र.९५/क्रीयुसे -२ 


९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१४. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१५. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


